महाराष्ट्र विकास सेवेमधील सहायक गट 
विकास अधिकारी, गट-ब (एस-१५) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांना गट विकास 
अधिकारी, गट-अ (एस-२० संवर्गात 
तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन आदेडा क्रमांक : मविसे-१०२२/प्र.क्र.२२१ (भाग-२)/२०२२/आस्था-३, 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक: २७ सप्टेंबर,२०२३ 


शासन आदेठा :- 

महाराष्ट्र विकास सेवेमधीलळ सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब या संवर्गातील (वेतन स्तर एस-१५: 
४१८००-१३२३००) खालील अधिकाऱ्यांना गट विकास अधिकारी, गट-अ या संवर्गात (वेतन स्तर एस-२०: 
५६१००-१७७५००) तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे .सदर पदोन्नत होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नागरी सेवा मंडळाच्या 
शिफारझी तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने खालील तक्त्यातील त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र .३ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे :- 


अ. ।अधिकार्‍्याचे नाव, सध्या धारण केलेले तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापनेचे पद aR 

क्र. पद व ठिकाण व ठिकाण 

(१) (२) (३) (४) 

हि , ्रीम.एस.ए.देव, , ग्रामसेवक प्रशिक्षण केद्र, Regd} 


गट विकास अधिकारी (मनरेगा), जिल्हा मांजरी फार्म, पुणे 
परिषद, पुणे 


यक गट विकास अधिकारी, पंचायत 
मिती, सिन्नर, जि.नाशिक 


मिती,जव्हार, जि.पाळघर 


२. श्री.टी.बी.जाधव, विकास अधिकारी, पंचायत रिकतपदी 
गट विकास अधिकारी (मनरेगा), जिल्हा [समिती,गुहागर, जि.रत्नागिरी 
परिषद, रत्नागिरी 

३. श्रीम.आर.एस.कांबळे, प॒ मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिक्‍्तपदी 
गट विकास अधिकारी (मनरेगा), जिल्हा (रोहयो), विभागीय आयुक्‍त 
परिषद, सोलापूर र्यालय, पुणे 

४. श्री.व्ही.एस.सलामे, प्रकल्प संचालक, जलजीवन रिक्‍तपदी 
यक गट विकास अधिकारी, पंचायत मिशन, जिल्हा परिषद, नागपूर 
मिती, हिंगणा, जि.नागपूर 

५. ्री.एम.एल.वळवी, गट विकास अधिकारी, पंचायत Rada} 
यक गट विकास अधिकारी, पंचायत fac fewer, जि.धुळे 
मिती, नवापूर, जि.नंदुरबार 

६. श्री.डी.एस.चित्ते, he विकास अधिकारी, पंचायत रिक्‍तपदी 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.२२१ (भाग-२)/२०२२/आस्था-३ 


यक गट विकास अधिकारी, पंचायत 
मिती, चोपडा, जि.जळगांव 


अ. ।अधिकार्‍्याचे नाव, सध्या धारण केलेले तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापनेचे पद शरा 
क्र. पद व ठिकाण व ठिकाण 
(१) (२) (३) (४) 
७. ्री.एम.जे.पोतदार, विकास अधिकारी, पंचायत रिक्‍तपदी 
यक गट विकास अधिकारी, पंचायत [समिती,सुरगणा, जि.नाशिक 
मिती, नाशिक जि.नाशिक 
८. ्रीम.एस.पी.मरसकोल्हे, re विकास अधिकारी, पंचायत Rada} 
यक गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती,आर्वी, जि.वर्धा 
मिती,पोंभुर्णा, जि.चंद्रपूर 
९. श्री.बी.बी.हिवाळे, he विकास अधिकारी, पंचायत Rawat 
यक गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती,नेर, जि.यवतमाळ 
मिती, चिखली, जि.बुलढाणा 
हि . श्रीम.एन.पी.जाधव, गट विकास अधिकारी, पंचायत रिक्‍तपदी 


मिती,मुक्‍्ताईनगर, जि.रत्नागिरी 


(ग्रामपंचायत), जि.नागपूर 


शि १. श्री.के.व्ही.बळवंत, विकास अधिकारी, पंचायत Rawat 
यक गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती,हदगाव, जि.नांदेड 
मिती, हिमायतनगर, जि.नांदेड 

१२. श्री.पी.व्ही.गायगोले, गट विकास अधिकारी, पंचायत रिक्‍तपदी 
यक गट विकास अधिकारी, पंचायत [समिती,कामठी, जि.नागपूर 
मिती, कामठी, जि.नागपूर 

१३. श्री.के.बी.अंजने, |गट विकास अधिकारी, पंचायत Rawat 
यक गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती,हिंगणघाट, जि.वर्धा 
मिती, डहाणू, जि.पाळघर 

१४. श्री.बी.डी.भोगे, ire विकास अधिकारी, पंचायत Rawat 
यक गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती,चंदगड, जि.कोल्हापूर 
मिती, श्रीवर्धन, जि.सिंधुदूर्ग 

१५. प्री.आय.बी.पवार, |गट विकास अधिकारी, पंचायत रिक्‍तपदी 
यक गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती,पाथरी, जि.परभणी 
मिती, विक्रमगड, जि.पालघर 

१६. श्री.आर.आर.खरोडे, |गट विकास अधिकारी, पंचायत Rada} 
यक गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती,दिग्रस, जि.यवतमाळ 
मिती, दिग्रस, जि.यवतमाळ 

१७. श्री.जी.यु.कल्हारे, गट विकास अधिकारी, पंचायत रिक्‍्तपदी 
यक गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती,आष्टी, जि.बीड 
मिती, लोहा, जि.नांदेड 

१८. श्री.एस.बी.मेश्राम, गट विकास अधिकारी, पंचायत रिक्‍तपदी 
य गट विकास अधिकारी समिती, कुही , जि.नागपूर 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.२२१ (भाग-२)/२०२२/आस्था-३ 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण केलेले तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापनेचे पद शोरा 
क्र. पद व ठिकाण व ठिकाण 

(१) (२) (३) (४) 
१९. BILLER, प॒ मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिक्‍्तपदी 


यक गट विकास अधिकारी (प्रशासन), (रोहयो), विभागीय आयुक्त 
विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण Usa, कोकण 
२०. श्री.यु.जे.कुलकर्णी, याख्याता, ग्रामसेवक प्रशिक्षण केद्र, रिक्‍्तपदी 

यक गट विकास अधिकारी, पंचायत 'ांजरी फार्म, पुणे 
मिती, उत्तर सोलापूर, जि.सोलापूर 
२१. श्री.एच.आर.गरिबे, गट विकास अधिकारी, पंचायत रिक्‍तपदी 
यक गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, जुन्नर, जि.पुणे 
मिती, भुदरगड, जि.कोल्हापूर 
२२. श्री.ए.एस.माने, गट विकास अधिकारी, पंचायत रिक्‍तपदी 
यक गट विकास अधिकारी, पंचायत [समिती,पळुस, जि.सांगली 
मिती, शाहूवाडी, जि.कोल्हापूर 


२३. प्री.ए.एस.चव्हाण, विकास अधिकारी, पंचायत रिक्‍्तपदी 
यक गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती,कणकवली, जि.सिंधुदूर्ग 
मिती, कणकवली, जि.सिंधुदूर्ग 
२४. श्री.बी.एच.राठोड, गट विकास अधिकारी, पंचायत रिक्‍्तपदी 
यक गट विकास अधिकारी, पंचायत [समिती,मुल, जि.चंद्रपूर 
मिती, शहापूर, जि.ठाणे 


र. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ मध्ये दि.०४.०८.२०१७ रोजी 
दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा .सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे विशोष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन- 
१६ ब यांच्या दि.०७.०५.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णय प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात 
आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहेत. 

३. दिव्यांग अधिकाऱ्यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत सामान्य प्रशासन विभाग/१६-अ 
यांनी दिनांक २०.०४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सुचनांच्या अधिन राहून वरील अधिकाऱ्यांना 
तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

४. वरील अधिकाऱ्यांना गट विकास अधिकारी, गट-अ संवर्गात पुढील अटींच्या अधीन राहून तदर्थ 
पदोन्नती देण्यात येत आहे :- 


अटी a ard - 


४.१) वरील अधिकाऱ्यांना देण्यात येणारी गट विकास अधिकारी, गट-अ संवर्गातील तदर्थ पदोन्नती महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे . 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.२२१ (भाग-२)/२०२२/आस्था-३ 


४.२) सदरची पदोन्नती तदर्थ स्वरूपाची असून सदर पदोन्नती प्रशासकीय निकड म्हणून लोकहितास्तव देण्यात 
येत आहे. 


४.३) या तदर्थ पदोन्नतीमुळे वरील अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे कोणतेही हक्क प्राप्त 
होणार नाहीत. 


४.४) वरीलप्रमाणे अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने पदस्थापना दिलेल्या पदावर विहित कालावधीत रूजू होणे आवश्‍यक 
आहे. 


५. संबंधित विभागीय आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी गट विकास अधिकारी , 
गट-अ संवर्गात तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आलेल्या वरीलप्रमाणे अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त 
करावे आणि नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होण्याबाबत सुचना द्याव्यात. 


६. गट विकास अधिकारी, गट-अ संवर्गातील तदर्थ पदोन्नती दिलेल्या वरील अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या 
नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रूजु व्हावे तसेच सदर पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर त्याचा अनुपालन अहवाल 
शासनास सादर करावा.संबंधित अधिकारी यांनी अनधिकृत रजेवर जाऊ नये. त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या क्रमांक : सीडीआर १०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक ३०.८.१९८२ च्या परिपत्रकाकडे वेधण्यात येत 
आहे. त्यात दिलेल्या सूचना लक्षात घेऊन नियुक्ती रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर 
केल्यास, ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील याची त्यांनी नोंद घ्यावी. 


9. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०९२७११५९१३६०२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


Digitally signed by URMILA VAIBHAV JOSHI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=0a6ce46aedb9acea34c72711d852d8e2e 


71e76603f9082ea9709649c6f45dc30, 
pseudonym=04E059BEAE068888E7BA44450EA6 
75CB2621COEB, 
serialNumber=713D6BDDB988B05B1CC072EBFD 


3A58E7E640EA20499573AAE08DC106AC632ADD 
J O S H | , cnN=URMILA VAIBHAV JOSHI 
Date: 2023.09.27 18:09:22 +05'30' 
(डॉ.उर्मिला जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२) मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३) मा.मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.२२१ (भाग-२)/२०२२/आस्था-३ 


प्रधान सचिव (ग्राम विकास व पंचायत राज) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

विभागीय आयुक्त ,(सवी, 

महालेखापाल - 9/2 (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी ,(सवी, 

संबंधित अधिकारी (विभागीय आयुक्‍्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे मार्फत), 
कार्यासन, आस्था-२, ग्राम विकास विभाग, 

निवड नस्ती (कार्यासन, आस्था-३), ग्राम विकास विभाग. 


पृष्ठ ५ पैकी षु 


